बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) 
अधिनियम, २०१५ अंतर्गत बालकांसाठी 
संस्था चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांचे 
सहायक अनुदान वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२२/प्र.क्र.७४/का-०८ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक-०७ जून, २०२२. 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय क्र. बीजीटी-२०२२/प्र.क्र. २३/का-०४, दि.११/०४/२०२२ 
२. शासन निर्णय क्र. बीजीटी-२०२२/प्र.क्र. २३/का-०४, दि.०२/०५/२०२२ 
३. शासन निर्णय क्र. बीजीटी-२०२२/प्र.क्र. २३/का-०४, दि.२७/०५/२०२२ 
४. आयुक्त, महिला व बाल विकास यांचे पत्र क्र.मबाविआ/बावि/का-५/अनुदान/२०२२- 
२३/३२८३, दि.३०/०५/२०२२ 
शासन निर्णय :- 


महिला व बाल विकास विभागांतर्गत बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ 
अंतर्गत बालकांसाठी संस्था चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांचे सन 2029-22 मधीळ ८० टक्के सहायक 
अनुदान मागणी क्र.एक्स ०१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२, समाजकल्याण, १०२, बालकल्याण, 
०२ स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान, (०२)(०३) संगोपन व संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांसाठी संस्था 
चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान (अनिवार्य) (२२३५ ३०४१) या लेखाशिर्षातर्गत ३१, 
सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या AIRS सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षासाठी अर्थसंकल्पीत असलेल्या 
तरतूदीतून वाचा क्र.१, २ व ३ वरील झासन निर्णयांन्वये वितरीत करण्यात आलेला निधीमधून पुढीलप्रमाणे 
खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लक्ष) 
प्रधान/लेखाशिर्ष/उद्दीष्ट// संगणक सांकेतांक | अर्थसंकल्पीय | वितरीत तरतूद | खर्च करण्यास 
अंदाज मान्यता 
1१111 २ 3 Pe 
मागणी क्र.एक्स ०१, ११८३.७४ | २४८.५८ १७९.१६ 


२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 

०२, समाजकल्याण, 

१०२, बालकल्याण, 

०२ स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान 

(०२)(०३) संगोपन व संरक्षणाची गरज असलेल्या 
मुलांसाठी संस्था चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना 
सहायक अनुदान (अनिवार्य) (२२३५ ३०४१) ३१, 
सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगू-२०२२/प्र.क्र.9४/का-८ 


२. उपरोक्त निधीतून स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या बालगृहांचे सन २०२१-२२ 
मधील ८० टक्के सहायक अनुदान परिशिष्ठ “अ” मध्ये रकाना क्र.४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 
वितरीत करण्यात यावे. 


३. सदर निधी शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून पुढील सात दिवसाच्या आत संबधित जिल्हा 
महिला व बाल विकास अधिकारी यांना आयुक्तालय स्तरावरून वितरीत करण्यात यावा व संबधित 
जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी आयुक्‍तालयाकडून निधी प्राप्त झाल्याच्या 
दिनांकापासून पुढील सात दिवसाच्या आत संबधित संस्थेस निश्चितपणे वितरीत करावा. 
उपरोक्तप्रमाणे विहित कालावधीमध्ये निधी वितरीत करण्याची जबाबदारी आयुक्‍त, महिला व बाल 
विकास व संबधित जिल्हा महिला व बाल विकास यांची राहील. 


४. सदर शासन निर्णान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहीत 
नमून्यात शासनास तात्काळ सादर करावे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०६०७११५५१४४६३० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
N j | es h pone signed by Nilesh Janardan 


DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Women And Child 


J a n a rd a n Re ती 


Patil णी 
(डॉ.निलेश ज. पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
3. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
९. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 
१०.महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 
११.सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२.उपायुक्त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुकक्‍तालय,पुणे 
१३.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 
बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 
१४.सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 
१५.निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२२/प्र.क्र.७४/का-८ 


परिशिष्ट "अ 


शासन निर्णय क्र. बालगृ-२०२२/प्र.क्र.७४/का-०८, दि.०७/०६/२०२२ 
२२३५ ३०४१ या लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षाकरिता ८०% सहायक अनुदान 


वितरीत करणात येणाऱ्या संस्थांची यादी 


वितरीत करण्यात 
अ.क्र. जिल्हा संस्थेचे नाव येत असलेले 
अनुदान 
हिती २ ३ = aa 
पुणे  ।इंडिया स्पान्सरशीप कमिटीचे आंतरभारती बालग्राम 
षि जित ६६८२५२ 
लोणावळा पुणे 
Gade APMIS बॉईज होम तारा थिएटरजवळ : 
‘ बारामती जि पुणे vie? 
सोडाल ARH फॉर मॅन पॉवर फ्री अकान संचलित 
5 संपर्क बालग्राम भाजे भुशी डॅम, लोणावळा, पुणे ers 
उद्योगधाम संचलित अनिकेत निकेतन बालगृह तळेगांव 
दाभाडे, पुणे ७. 
सेट [Perr eH संचलित बालगृह, एरंडवणा, 
७ asa १६८८८८० 
, पुणे 
महर्षी कर्वे स्री शिक्षण संस्था संचलित कनिष्ठ व 
षि वरिष्ठ बालगृह कर्वेनगर पुणे gs 
इन्व्हेस्टमेट इन मेन ट्रस्ट संचलित ज्ञानेश बाळसदन 
| ; फुलगाव ता हवेली जि पुणे तत 
एकूण ७६०१७२२ 
सांगळी ।वेलनकर अनाथ बालकाश्र एस.टी.स्टांड 
१२ जवळ,राधाकृष्ण वसाहत WE उदयान ६१४४०० 
ART APTS, ATS क्र.१ 
वेळनकर अनाथ बालकाश्र एस.टी.स्टाड 
१३ जवळ,राधाकृष्ण वसाहत शाहु उदयान २६८८०० 
नजिक,सांगळली,बालगृह क्र.२ 
भगिनी निवेदीता प्रतिष्ठाण संचलित,निवेदीता 
१४ बाळसदन यडावंत नगर सांगली ३८४००० 
& ० 
दर भगिनी निवेदीता प्रतिष्ठाण संचलित,एडसग्रस्त मुलांचे र 
WATS, BAIT नगर,सांगली 
ag पाठक अनाथाश्रम संचलित मिरज पाठक क 
अनाथालय,मिरज जि.सांगळी 
एकूण १८६२४०० 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२२/प्र.क्र.9४/का-८ 


वितरीत करण्यात 
अ.क्र. जिल्हा संस्थेचे नाव येत असलेले 
अनुदान 
द्वि २ ३ शके आका 
कोल्हापुर । जिल्हा परिविक्षा अनुरक्षण संघटना,कोल्हापुर,संच 
१७ कै.डा.अहिल्याबाई MHRA दाभोळकर कन्या १०६९००० 
बालगृह,कोल्हापुर 
कागल एज्युकेडान सोसायटी संच.देवचंद शाहा 
१८ बालगृह,आलकाशेती फार्म,सांगव २४६००० 
रोड,ता.कागल,जि.कोल्हापुर 
कागल एज्युकेडान सोसायटी संच.वाय.डी.माने 
१९ बालगृह,आलकाशेती फार्म,सांगव १०३३००० 
रोड,ता.कागल,जि.कोल्हापुर 
as एस.ओ.एस.बालग्राम संच.दिळीपसिंहराजे घाटगे डा 
बालगृह,पन्हाळा,कोल्हापुर 
जिल्हा परिविक्षा अनुरक्षण संघटना,कोल्हापुर,संच 
२१ अनिकेत निकेतन बालगृह . कोल्हापुर 3919000 
अनिकेत निकेतन ,कोल्हापुर 
एकूण ३२४३००० 
२२ | सोलापुर बीसी गर्ल्स हॉस्टेल रेल्वे लाईन सोलापूर २८८००० 
एकूण २८८००० 
नागपुर सर कस्तुरचंद डागा बालसदन संचलित बालगृह, 
२२ नागपुर — नागपूर ४००००० 
वि 
एकूण ४००००० 
gy | MRA Poa सांस्कृतिक मंडळ वर्धा संचलित 
२४ वर्धा उष:काल बालगृह, नालवाडी ee ३८४००० 
ळ 5 , ता.जि. 
एकूण ३८४००० 
ग स्वामी विवेकानंद मुलांचे बालगृह, राजुरा, ता.राजुरा, लला 
जि.चंद्रपुर 
चंद्रपुर श्री लाल बहादूर शास्त्री शिक्षण प्रसारक मंडळ 
चंद्रपुर गडचांदूर द्वारा संचलित जिजामाता बालगृह 
गडचांदूर द्वारा संचलित जिजामाता ; 
= मानीकगड सिमेंट गेट समोर,जिवती रोड, ता.कोरपना ग 
जि चंद्रपूर 
एकूण ४१२८०० 
लोकमंगल संस्थाद्वारा संचलित अहिल्यादेवी बालसदन 
२७ | गडचिरोली | घोट ता.चार्मोशी जि.गडचिरोली हेपत रे 
एकूण ३४५६०० 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२२/प्र.क्र.७४/का-८ 


वितरीत करण्यात 
अ.क्र. जिल्हा संस्थेचे नाव येत असलेले 
अनुदान 
| a | २ ३ | ४ | 
पंकज बहु. शिक्षण संस्था संचलित आश्रय बालगृह 
२८ आजगाव RH ARSRT २४५६०० 
| , जि. 
भंडारा 
5 रोहिणी कल्याणकारी संचलित रमाबाई मुलींचे ce 
. 00 
बाळसदन आमगाव, जि.भंडारा न 
एकूण ४०३२०० 
ज्योती सोसायटी संचलित विद्यादिप होलीक्रास 
30 विद्यादिप मुलींचे बालगृह, होलीक्रास कॉन्हेंट 38] १४०१६०० 
औरंगाबाद छावणी, औरंगाबाद. 
लायन्स WHA, गुरु तेक बहादुर हायस्कुल च्या 
२३१ औरंगाबाद २८८००० 
बाजुला, न्यु उस्मानपुरा , 
एकूण १६८९६०० 
३२ परभणी । सामाजिक आर्थिक विकास संस्था स्वप्नभूमी Hearst, रहती 
ता.पालम, जि.परभणी 
एकूण ९६०००० 
राष्ट्र सेवादल पुणे संच आपल घर बालगृह नळदुर्ग 
२३ । उस्मानाबाद | ता.तुळजापुर जि.उस्मानाबाद क्सा 
एकूण ३२६४०० 
एकूण आवश्यक तरतूद १७९१६७२२ 
Nilesh Dnt o-covermen oe 
Develo inert Be oe fied 
Janardan णा, 
Patil हण तन्वी Janatdan Path 
(डॉ.निलेड ज. पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी षु 


